कुंभमेळयानिमित्त नाशिक शाहराकरीता 
तात्पुरत्या स्वरुपात भाडेतत्वावर सीसीटीव्ही 
यंत्रणा बसविण्याकरीता रु.४,८७,३२,४४३/- 
इतके वाढीव रक्कमेच्या कामास प्रशासकीय 
मंजूरी देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टीटीसी-०२१५/प्र. क्र. १०४/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, 
मुंबई- ४०० 032 
दिनांक: २७मार्च, २०१५ 

वाचा - 

१) शासन निर्णय क्रमांकः आयएसएस १००९/प्र. क्र. ३१३/विश्ा-४, दि.२७.७.२०११. 

२) शासन निर्णय क्रमांक आयएसएस १०१३/प्र. क्र. ३२२/विशा-४, दि.३.१२.२०१४. 

३) शासन निर्णय क्रमांक: आयएसएस १०१३/प्र. क्र. ३२२ (भाग-२)/विशा-४, दि.२०.१.२०१५ 

४) पोलीस आयुक्‍त, नाशिक यांचे क्र. कक्ष-१०/सिंहस्थ शाखा/सीसीटीव्ही 

यंत्रणा/२९८/२०१५, दि. २५.३.२०१५ चा प्रस्ताव. 

प्रस्तावना - 

नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे सन २०१५-१६ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे. या कुंभमेळया 
दरम्यान सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय शक्‍तीप्रदान समितीच्या 
दि.१३.२.२०१४ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी निधीची तरतुद गृह 
विभागाने करावयाची आहे. उच्च स्तरीय शक्‍तीप्रदान समितीच्या दि.११.८.२०१४ रोजीच्या बैठकीमध्ये 
कुंभमेळयानिमित्त तात्पुरत्या स्वरुपात भाडेतत्वावर सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय झाला आहे. 
त्यानुसार संदर्भाधीन क्र. वरील दि.३.१२.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये, नाशिक येथे 
कुंभमेळयानिमित्त तात्पुरत्या स्वरुपात भाडेतत्वावर सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्याकरीता रु. ७.११ कोटी 
इतक्या खर्चास प्रशासकीय तसेच निधी वितरणास वित्त विभागाच्या संमतीने मान्यता दिली होती. 
विषयांकीत कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी पोलीस आयुक्‍त, नाशिक शहर यांच्या 
अध्यक्षतेखाली खरेदी व तांत्रिक समिती स्थापन करण्यास शासन निर्णय दि.२०.१.२०१५ अन्वये 
मान्यता देण्यात आली आहे. खरेदी व तांत्रिक समिती सदस्यांच्या मान्यतेने ई-निविदा प्रक्रीया 
राबविण्यात येवून दि.२५.३.२०१५ रोजी समिती सदस्यांच्या उपस्थितीत ई-निविदा प्रक्रीयेतंर्गत व्यापारी 


झासन निर्णय क्रमांकः टीटीसी-०२१५/प्र. क्र. १०४/पोल->३ 


लिफाफा खुला करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली. यासंदर्भातील निविदा प्रक्रीयेमध्ये प्राप्त झालेल्या 
दर विचारात घेवून, याकामी वाढीव रक्कमेच्या कामास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय- 

सिंहस्थ कुंभमेळयासाठी नाशिक येथे एकूण १५२ ठिकाणी २७४ कॅमेरे बसविण्यासाठी येणाऱ्या 
एकूण रु. ७.११ कोटी रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास शासनाच्या क्र. आयएसएस १०१३/प्र. क्र. 
३२२/विशा-४ दि.३.१२.२०१४ चे शासन निर्णयान्वये मान्यता दिळी आहे. सदरहू कामासाठी प्राप्त 
झालेले निविदेचे दर आणि पोलीस आयुक्‍त, नाशिक यांचा संदर्भाधीन क्र. 3 वरील दि. २५.३.२०१५ चा 
प्रस्ताव विचारात घेता, नाशिक येथील सीसीटीव्ही प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी शासन याद्वारे 
रु. ४,८७,३२,४४३/- एवढया वाढीव रक्कमेच्या कामास प्रशासकीय मंजूरी देत आहे. 


२. महाराष्ट्र वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग- पहिला, उपविभाग-तीन मधील 
अ. क्र. ४ समोरील नियम क्र. २७ (२) अनुसार प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना प्राप्त झाळेल्या अधिकारास 
अनुसरुन सदर झासन निर्णय निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०३२७१५१८२०२०२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KADAM 


KADAM DN: CN = KADAM DATTATRAY 


DATTAT R AY णं लिग 


OF MAHARASHTRA, OU = 
HAN MANT HOME DEPT,CID - 918120 
Date: 2015.03.27 15:33:36 
+05'30' 
(द. ह. कदम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. प्रधानसचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६. प्रधानसचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


oc av AD  -0 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीटीसी-०२१५/प्र. क्र. १०४/पोल->३ 


७. अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई 
८. सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९. पोलीस आयुकत, नाशिक, 

१०.विशेष पोलीस महानिरीक्षक,नाशिक परिक्षेत्र, नाशिक, 
११.आयुक्‍त, नाशिक महानगरपालिका 

१२.जिल्हाधिकारी, नाशिक 

१३.पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रामीण) 

१४.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
१५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१६.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१७.वित्त विभाग,कार्यासन व्यय-७ 

१८. निवडनस्ती, पोलळ-३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


